महाराष्ट्र शासन 
क्र :मत्स्यवि १११९/प्र.क्र. १३८/पदुम-१४ 
कृषि,पशुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व 
मत्स्यव्यवसाय, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, 
मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ३० मार्च, २०२०. 


विषय:- सागरमाला योजनेंतर्गत राज्यातील मासळी उतरविण्याच्या ठिकाणी जेट्टी बांधणे व 
मच्छिमारांना मुलभुत सुविधा पुरविण्याच्या कामांच्या सर्वेक्षणासाठी निधी वितरीत 
करणेबाबत...... 


वाचा:- १ महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळ यांचे पत्र क्र. ममविम/लेखा/८२३/२०१९ 
दि. ०७.०१.२०२० 
२) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र. क्र. ९२/ अर्थ-३, दि. १३.०३.२०२० 


शासन ज्ञापन :- ज्या अर्थी व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळ यांच्या 
दि. ०७.०१.२०२० रोजीच्या पत्रास अनुसरून मला अनुज्ञप्तीपूर्वक असे कळविण्याचे निदेश आहेत 
की, सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात ४४०५ ०६५१ या लेखाशीर्षाखाळी रू. १५००.०० लक्ष इतकी 
तर जुले, २०१९ च्या पावसाळी अधिवेशनात रू. १६९४.०० लक्ष अशी एकूण रू. ३१९४.०० लक्ष इतकी 
तरतुद अर्थसंकल्पित करण्यात आलेली असुन त्यापैकी रू. ९००.०० लक्ष इतका निधी यापुर्वी वितरीत 
करण्यात आलेला आहे. 


त्या अर्थी सुधारित अंदाजाच्या मर्यादेत व वित्त विभागाच्या उपरोक्‍त दि. 93.03.2020 
रोजीच्या परिपत्रकान्वये ४४०५ ०६५१ या लेखाशीर्षाखाली रू. १९,४४,७३,०८१/- (एकोणावीस कोटी 
चौरेचाळीस लक्ष त्र्याहत्तर हजार ऐक्यांशी) लक्ष इतका निधी खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे 
वितरीत करण्यास शासन या ज्ञापनाद्वारे मान्यता प्रदान करत आहे. 


(रू. लाखात) 
अ.क्र लेखाशीर्ष एकूण तरतूद वितरीत करावयाची 
रक्‍कम 
१ | मागणी क्र. डी ०९, ३१९४.०० १९४४.७३ 


४४०५-मत्स्यव्यवसाय, 
१०३ सागरी मत्स्यव्यवसाय, 

(00)(02) लहान मासेमारी बंदरे (राज्य 
योजना) (कार्यक्रम) 

५०-इतर खर्च, (४४०५ ०६५ 4) 


२. सदर निधी खर्च करण्याकरिता आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना प्राधिकृत 
करण्यात येत आहे. तसेच आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी सदर रक्‍कम आंहरीत 
करुन व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळ, मुंबई यांना अदा करावी. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः मत्स्यवि १११९/प्र.क्र. १३८/पदुम-१४ 


३. सदर कामावरील खर्च “मागणी क्र. डी ०९, ४४०५-मत्स्यव्यवसाय, १०३ सागरी 
मत्स्यव्यवसाय,(००) (०२) लहान मासेमारी बंदरे (राज्य योजना) (कार्यक्रम), ५० इतर खर्च (४४०५ 
०६५१) याअंतर्गत चालू वित्तीय वर्षी उपलब्ध असलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


४. सदरचे ज्ञापन हे नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ८२/१४३१, दि. २६.०२.२०२० 
व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १४३/२०२०/व्यय-२, दि. ११.०३.२०२० नुसार प्राप्त 
मान्यतेनुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२००३३०१४२३५६१५०१ असा आहे. हे ज्ञापन 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानूसार व नावाने. 


SHASTRI SHRINIVAS : 
JAGANNATH 


(श्रीनिवास शास्त्री) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 

२. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळ, मुंबई. 

३. कार्यकारी अभियंता, (मत्स्यव्यवसाय), आयुक्‍त, मत्स्यव्यवसाय यांचे कार्यालय,मुंबई 

४. कार्यकारी अभियंता, (मत्स्यव्यवसाय), महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळ यांचे 
कार्यालय, मुंबई 

५. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य १ (मुंबई) 

६. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

७. निवासी लेखाधिकारी (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 


प्रत माहितीसाठी - प्रधान सचिव (पदुम), यांचे स्वीय सहायक. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


